मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र 
मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्या अंतर्गत दोन 
विभागीय कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक पुणे व 
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (51100-॥) 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१०१ पदांना, दिनांक. ०१. ०३. २०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्र. सीओई-२०१८ /प्र.क्र.१०/ज.वि., दिनांक ३१.०१.२०१८. 
२ मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ(स्था)/ 
जविप्रवगुनि/आ-३/(६८/२०१६/३३०/सन २०१८, दिनांक २०.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता,कोयना संकल्पचित्र मंडळ,पुणे यांचे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत दोन 


विभागीय कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक कार्यालय, पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 


समिती-२ (511/0-॥) या कार्यालयांतील १०१ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना (तपशील 


सोबतच्या विवरणपत्रात FEST आहे). दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यास येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च "४८०१-वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च,०१ जलविद्युत 


निर्मीती ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन व प्रज्ञासन,(०१) (१२) अधिक्षक अभियंता,कोयना 


संकल्पचित्र मंडळ,पुणे (४८०१ २४१२) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०/जवि 


8. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४०७११२३१२८६२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 8०9०१ 


D DN: c=IN, ०6०५ t Of Mahi ht ‘Water १९ 

nyan eo Department, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=c6c9C3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d 
443607916435f8516, 


i ber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf4 1 cccb1c816e73 
nanda aga QO racinas7ed5ee3e3774et65,en-Dnyandeo Ananda Bagad 


Date: 2018.04.07 11:26:24 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१ .महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 

३. मुख्य अभियंता(स्थापत्य),जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (५ प्रती) 

५. अधीक्षक अभियंता,घाटघर (वि.व यां.) मंडळ,कळवा-ठाणे 

६. अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७. ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र. १०/ज.वि. दि.०६.०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र 
अ.क्र पदनाम | संख्या | 
कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 


र 
४ उच्चश्रेणी लघुलखेक 
५  ।प्रथम लिपिक 


कोयना संकल्पचित्र वि.क्र.३,पुणे 
| 
frome 
8 


8 
4 

3 
२ 


) 
१ 
१ 
१ 


२० 


वाहनचालक 


a 1110011177 


एकूण 


कोयना संकल्पचित्र वि.क्र.४,पुणे 

| 
| 
विभागीय लेखापाल 

७ भांडारपाल 

८ प्रथम लिपिक 
वरिष्ठ लिपिक 

१० ।|संगणक/ कनिष्ठ लिपिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०/जवि 


वाहनचालक 


१३ नाईक 
fd 


भूवैज्ञानिक पथक, पुणे 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 


सहा.भवैज्ञानिक 


२ 
३ भूवैज्ञानिक सहाय्यक 
8 


वरिष्ठ लिपिक 


वाहनचालक 


गोषवारा 
मंडळ/विभागाचे नाव नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील पदे 
१ अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे १८ 


777 बळ कर 


Dnyandeo Ananda 
Bagade 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


